आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना जनजाती 
उपयोजना निधीच्या ५ टक्के निधी (पेसा) या 
योजनेकरीता सन २०२३-२४ करीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(लेखाशिर्ष - २५०१ २९७१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २६ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 
२) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.पेसाअ-२०२२/प्र.क्र. ९/पंरा-२. 


प्रस्तावना :- 


ग्राम विकास विभागामार्फत जिल्हा स्तरावरुन अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना जनजाती उपयोजना निधीच्या ५ टक्के निधी (पेसा) या योजनेसाठी 


राज्यस्तरावर पेसा कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे वेतन, भत्ते व मानधन 


तसेच कार्यालयीन खर्चाकरीता रु.७८.०८६५८ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर 


करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य SURG, २५०१ - 


ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम या मुख्य लेखाशीर्षाखाली अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 


जनजाती उपयोजना निधीच्या ५ टक्के निधी (पेसा) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून रु.७८.०८६५८ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


रु.(लाखात) 
योजनेचे नाव गं बाब सन २०२२-२३ सदर शा.नि. अन्वये 
मधील अर्थसंकल्पित | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
अनुसूचित क्षेत्रातील 240,00 9600016 
ग्रामपंचायतींना २५०१ २९७१ | ३१-सहायक 
जनजाती उपयोजना अनुदाने 
निधीच्या टक्के निधी ५ (वेतनेतर) 
(पेसा) 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.७८.०८६५८ लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठयाहत्तर लाख आठ हजार Wert 


अठावन्न फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 


परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 


विभागाची राहील. 


४. उपरोक्‍तवितरीत निधी ज्या कारणासाठी वितरीत करण्यात आला आहे, त्यासाठीच वापरण्यात 


यावा. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झाळेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 


बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 


आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून फक्त आदिवासी 


लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९१८/२३/व्यय-१४, 


दि.१७.१०.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१८१०२१३१९८२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, A TEN DRA ५५४//१००५०* 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2df 
D EVA RA M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


BHAWARI __ पाकला 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग (ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती) 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.ग्रामविकास विभाग, योजना-१०, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी, (का.०८) 

१४.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


